सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी भारतरत्न 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास 
योजनेंतर्गत कामांच्या मंजुरी व निधी 
वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : दवसू-२०१९/प्र.क्र. ३१७/ अजाक (भाग-२) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ जानेवारी, २०२०. 


वाचा : १. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, झासुन निर्णय क्र. दवसू- 
२०१५/प्र.क्र. ३४७/ अजाक दिनांक- ०९ मार्च, २०१८. 
२. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासुन निर्णय क्र. दवसू- 
२०१५/प्र.क्र.३१७/ अजाक, दिनांक- १६ ऑगस्ट, २०१९. 
३. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासुन निर्णय क्र. दवसू- 
२०१९/प्र.क्र.३१७/ अजाक, दिनांक- ०६ सप्टेंबर, २०१९. 
४. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासुन निर्णय क्र. दवसू- 
२०१९/प्र.क्र.३१७/ अजाक (भाग-२), दिनांक- ३० डिसेंबर, २०१९. 
प्रस्तावना :- 
नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्ती / गावांचा 
विकास करण्यासाठी या घटकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधींनी 
सुचविलेल्या कामांना शासन स्तरावरुन मान्यता देऊन या योजनेअंतर्गत घ्यावायाची कामे, 
अंमलबजावणी यंत्रणा व इतर निकष निश्चित करण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
सामाजिक विकास योजना” अशी राज्यस्तर योजना सन २०१८-१९ पासून राबविण्याचा निर्णय 
शासनाने वाचा येथील शासन निर्णयान्व्ये घेतळा आहे. त्यानुसार मा. लोकप्रतिनिधींनी 
(आमदार/खासदार) सुचविलेल्या नागरी व ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द 
घटकांच्या वस्त्यांमधील कामांना तत्वत: मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमध्ये मुलभूत 
सुविधा पुरविण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना” अंतर्गत 
सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी रु.५०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. 
सदर मंजूर निधीतून परिशिष्ट “अ” येथे नमूद कामांकरीता रु. ४२५.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या 
कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे व सदरच्या कामासाठी सन २०१९-२० या वर्षासाठी 
५० टक्‍के प्रमाणे रु. २१२.५० लक्ष इतकी तरतूद मंजूर करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः दवसू-२०१९/प्र.क्र. ३१७/ अजाक (APT-2) 


२. सदर कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत कार्यान्वित केली जातील. कार्यान्विन 
यंत्रणेने तत्वत: मंजूर अंदाजित किंमतीच्या कामांचे सविस्तर नकाशे/आराखडे व अंदाजपत्रके 
तयार करुन ती सबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचेकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर 
करावीत. जिल्हाधिकारी यांनी सदर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रधान करावी.कार्यान्विन 
यंत्रणेने शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार कामांची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 
३. सदर कामे मंजूर अंदाज पत्रकीय किंमतीच्या मर्यादेतच पूर्ण होतील याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजुर अंदाजपत्रकीय किंमती पेक्षा जास्त खर्चाच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यास 
त्यासाठी कुठल्याही स्वरुपात अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही. 
४. कामे सुरु करण्यापूर्वी सदरची कामे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या 
वस्तीमधीलच आहेत याची खातरजमा संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 
यांनी करणे बंधनकारक आहे. 
५. जीकामे जागे अभावी किंवा इतर योजनेत मंजूर असतील किंवा इतर काही कारणांमुळे 
सुरु करणे शाक्य नसतील अशा कामांची sera करुन सदरची कामे रद्द करण्याबाबत अथवा 
मा. लोकप्रतिनिधींना काही कामांबाबत बदल सुचवायचा असल्यास सदर बदल जिल्हाधिकारी 
यांना तीन महिन्याच्या मुदतीत कळविण्यात यावा. सदर बदलाबाबतचे शुध्दीपत्रक काढण्याचे 
अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. मात्र सदर बदल शक्‍यतो त्याच 
गावात व ज्या कामासाठी अनुदान मंजूर करण्यात आले त्याच प्रकारच्या कामावर निधी खर्च 
करणे बंधनकारक राहील. 
६. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना अंतर्गत शासन निर्णय 
क्र.दवसु-२०१५/प्र.क्र.३४७/अजाक,दिनांक ०९.०३.२०१८ मधील HVA काटेकोरपणे 
पालन होईल याची दक्षता घ्यावी. 
७. सदरची कामे हाती घेण्यापूर्वी संबधित क्षेत्रात कुठल्याही सार्वत्रिक निवडणूक/पोट 
निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता अंमलात नाही याबाबत त्या त्या जिल्हयातील जिल्हाधिकारी 
यांनी खात्री करावी. 
८. सदरचा खर्च हा सन २०१९-२० च्या अर्थसकंल्पीय तरतूदीतून खालील 
लेखाशिर्षाअंतर्गत भागविण्यात यावा. 

मागणी क्र. ०३ 

२२२५, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, 

इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 

०१, अनुसूचित जातीचे कल्याण 

७८९, अनुसूचित जाती उपाययोजना 

(०४) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दवसू-२०१९/प्र.क्र. ३१७/ अजाक (भाग-२) 


(०४) (०१) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 

राबविणे 

राज्यस्तर 

२७ लहान बांधकामे 

५० इतर खर्च 

२२२५ एफ ०८५ 
९. सदर निधी वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक 
आयुक्त, समाज कल्याण यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणुन तसेच आयुक्‍त, समाज 
कल्याण, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणुन घोषित करण्यात येत आहे. 
qo. सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/"५/.॥॥09५9॥॥.90०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२००१०७१२२२०६८५२२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 
Sunil D Sardar ४४६०७७७ 


(| = Social Justice and Special Assistance 
Department 
Date: 2020.01.07 12:07:01 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
मा. राज्यपाल यांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
मा. मंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव, 
मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, 
५. मा. मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, 
६. मा. मंत्री ( आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
मा. मंत्री (अल्पसंख्याक ) यांचे खाजगी सचिव, 
मा. राज्यमंत्री ( सा.न्या. व वि.स.) यांचे खाजगी सचिव, 
. _ मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, 
१०. मा. प्रधान सचिव, (महसुल) विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. मा. प्रधान सचिव, सा.न्या. व वि.स. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. AGH, समाज कल्याण, पुणे, 
१३. मा. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2 (लेखापरिक्षाव अनुज्ञेयता ), 
१४. सर्व जिल्हाधिकारी, 
१५. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण, 
१६. सर्व सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, 
१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१८. निवडनस्ती (अजाक). 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः दवसू-२०१९/प्र.क्र. ३१७/ अजाक (भाग-२) 


शासन निर्णय क्र. दवसू - २०१९/प्र.क्र.३१७/अजाक (भाग -2), 
दिनांक ०४ जानेवारी,२०२० चे सहपत्र. 


परिशिष्ट “अ 
अ.क्र कामाचे नाव १900000.0. 
(रु. लाखात) 
येवला तालुका 

णि येवला शहरातील प्रभाग क्र.१२ दलित वस्तीमधील भिमालयाजवळ ९०.०० 
बहुउददेशीय सभागृह आणि अभ्यासिकेचे बांधकाम करणे. 

२. | येवला हाहरातील मातंगवाडा येथे अंतर्गत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. २५.०० 

३. | येवला शहरातील एन्झो केम शाळेसमोरील दलित वस्तीमध्ये (पाटोळे ८०.०० 
वस्ती) रस्त्याचे कॉक्रिटीकरण व अनुषंगिक गटार बांधकाम करणे. 

४. | येवला हाहरातील लक्कडकोट दलित वस्तीतील रस्त्याचे ७०.०० 
काँक्रिटीकरण करणे. 

५. | येवला शहरातील काबरा कॉम्प्लेक्स ते संजय गांधी नगर येथे रस्ता ८०.०० 


काँक्रिट व अनुषंगिक गटार बांधकाम करणे. 


६. । येवला शहरातील मुक्‍तीभूमी रोडवरील तालुका पोलिस KS शेजारी ३०.०० 
दलित वस्तीत रस्ता काँक्रिट व अनुषंगिक गटार बांधकाम करणे. 


७. | येवला शहरातील गंगादरवाजा येथे दलित वस्तीत खंडू वस्ताद तालीम ३०.०० 
(व्यायामशाळा) करणे. 
८. | येवला शहरातील प्रभाग क्र. १२ मधील भिमालयाची सुधारणा करणे २०.०० 


आणि परिसर सुशोभीकरण करणे 


THT]  ४२५.०० 


Digitally signed by Sunil D Sardar 


= DN: CN = Sunil D Sardar, C = IN, S = Maharashtra, 
U al | | D a rd ar O = Government Of Maharashtra, OU = Social 
Justice and Special Assistance Department 
Date: 2020.01.07 12:07:22 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


